अंजुमन प्राथमिक शाळा संगमनेर, जि. अहमदनगर व 
सह्याद्री प्राथमिक विद्यामंदिर संगमनेर, जि. अहमदनगर या 
दोन शाळेतील शिक्षकांना वेतन अनुदान सुरू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : न्यायाप्र-२०१८/(१३९/२०१८)/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : माशा]अ-१००३/ 
(५१६/०३)/ माशि-१, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २००४. 
(२) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : माशाअ-२००९/ 
(५९९/०९)/ माशि-१, दिनांक २० जुले, २००९, 
(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, HATH : माशाअ-२००९/ 
(५९९/०९)/माशि-१, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, 
(४ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१२/ 
(१५०/१२)/ माशि-१, दिनांक १६जुले, २०१३, 
(५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक प्राशाअ-२०१३/ 
(४२८/२०१३)/प्राशि-३, दिनांक 30 नोव्हेंबर, २०१३, 
(६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक माशामु-२०१६/प्र.क्र.१८/एसएम-४, 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६. 
(७ मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथील रिट याचिका क्र.४३७३ /२०१७ मधील अवमान 
याचिका क्र. ७३९/२०१८ व रिट याचिका क्र. ३४३८/२०१७ मधील अवमान याचिका 
30/2098 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दि. २० मार्च, २०१८ व १२ डिसेंबर, २०१९ रोजी 
दिलेले निर्णय. 


प्रस्तावना :- 

अंजुमन प्राथमिक शाळा संगमनेर, जि. अहमदनगर व सह्याद्री प्राथमिक विद्यामंदिर संगमनेर, जि. 
अहमदनगर या २ शाळांना (४--४ पदे) संदर्भाधीन क्रमांक (५) येथील दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १४ जून, २०१६ च्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार, दिनांक १४ जून, २०१६ पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक/ माध्यमिक 
शाळा तुकडयांना दिनांक १ सप्टेंबर, २०१६ पासून सरसकट २० Cah अनुदान मंजूर करण्याबाबत 
संदर्भाधीन क्रमांक (६) येथील दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये आदेश दिले आहेत. 
त्यानुसार सदर २ शाळांतील ८ पदांना १ सप्टेंबर, २०१६ पासून २० टक्के अनुदान अनुज्ञेय होते. 
२. तथापि, सदर शाळेतील शिक्षकांना शासन मान्यतेपूर्वीच जून, २०१२ ते ऑक्टोबर, २०१६ या 
कालावधीचे वेतन अनुज्ञेय नसताना अदा करण्यात आल्याचे निदर्शनास आळे आहे. यासंदर्भात, शासन 
निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ मधील परिच्छेद ४.२ मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१८/(१३९/२०१८)/एसएम-४, 


ज्या शाळांना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर यापूर्वीच्या काळात नियमबाहय वेतन अनुदान दिले आहे अझ्ञा 
शाळांना अनुदान देण्यात येऊ नये. त्यामुळे सदर शाळेतील शिक्षकांना दिनांक १ सप्टेंबर, २०१६ पासून 
अनुदान वितरित करण्यात आलेले नाही. संबंधित शाळेतील शिक्षकांनी याबाबत मा.उच्च न्यायालय, 
औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ३४३८/२०१७ व ४३७३/२०१७ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने दिनांक २०/०३/२०१८ रोजी खालील आदेश पारित केले आहेत. 


“The respondents shall not claim recovery of the amount which are already paid to these 
petitioners. However, as far as further future salary is concerned the same would be governed as per 
the Government Resolution dated 19.09.2016 and the petitioners will paid salary as per the decision 
taken by the respondents in tune with the subsequent Government Resolutions. The respondents may 
take steps to pay the salary of the petitioners as per the Government Resolution with regard to 20% of 
the grant. The writ petition accordingly stands disposed of. No costs.” 


सदर निर्णयाविरूध्द पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणे योग्य होईल यासंदर्भात नस्ती विधी व न्याय 
विभागाकडे सहमती/अभिप्रायासाठी सादर केली होती. अतिरिक्त सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, 
औरंगाबाद खंडपीठ यांनी या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द पुनर्विलोकन याचिका दाखल 
करू नये, असे अभिप्राय दिले आहेत. 

दरम्यान मा.उच्च न्यायालयाच्या दि. २०/०३/२०१८ च्या आदेशाचे पालन न झाल्याने प्रस्तुत 
शाळांमधील कर्मचाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्या. मा.उच्च न्यायालयाच्या मूळ 
रिट याचिकेमधील निदेशानुसार कार्यवाही करून त्यासंदर्भातील शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मा.उच्च 
न्यायालयाने सदर अवमान याचिकेमध्ये दिले आहेत. 


मा.उच्च न्यायालयाचे सदर आदेश विचारात घेऊन या शाळेतील शिक्षकांना वेतन अनुदान मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अंजुमन प्राथमिक शाळा संगमनेर, जि. अहमदनगर व सह्याद्री प्राथमिक विद्यामंदिर संगमनेर, जि. 
अहमदनगर या २ शाळांतील प्रत्येकी ४ शिक्षक अज्ञा एकूण ८ शिक्षक पदांना संदर्भाधीन क्रमांक (६) येथील 
शासन निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ मधील आदेझ्ानुसार अनुज्ञेय असळेळे सरसकट २० टक्के 
अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

(१) प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भाधीन क्रमांक (६) येथीळ शासन निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ मधील अट 
क्र. ४.२ शिथील करून उपरोक्‍त नमूद दोन शाळांमधील प्रत्येकी ४ शिक्षक अशा एकूण आठ शिक्षक 
पदांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१६ पासून सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करावे. 

(२) शासन निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ मधील ४.२ अट या प्रकरणापूरतीच शिथील करण्यात 
आलेली असून उर्वरीत अन्य अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील. 

२. सदर प्रस्तावास मंत्रीमंडळाने दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता दिलेली 

असल्याने सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१८/(१३९/२०१८)/एसएम-४, 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०९१५२६१२३२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz पणा 
Mushtaque ६-0 0 
( इ.मु.काझी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
५) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
६) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे. 
८) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद,अहमदनगर. 


९) अधिक्षक, वेतन पथक, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

qo) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) मुख्याध्यापक, अंजुमन प्राथमिक शाळा, संगमनेर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 

१२) मुख्याध्यापक, सह्याद्री प्राथमिक विद्या मंदिर, संगमनेर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 
१३) निवडनस्ती एसएम-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


